सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), 
भाषा संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार सोपविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : भाअका-२०१८/प्र.क्र.3२/आस्था-२ 
८ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ मे,२०१८. 


संदर्भ : - 
१) वित्त विभाग, शा.नि., क्र. वेतन १३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दि.२७.१२.२०११ 
२) भाषा संचालनालयाचा कार्यालयीन आदेशा क्र. रापअ (नियुक्‍ती)२०१८/प्र.क्र.२४/ 
४२२/चौदा, दि. ०५.०३.२०१८. 
3) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र. रापअ (नियुक्‍ती)२०१८/प्र.क्र.३४/४६४/चौदा, 
दि.०८.०३.२०१८ 


शासन आदेठा 
भाषा संचाळनालयामधील सहायक भाषा संचाळक (अनुवाद व शब्दावली) हे पद दि. 


२७.०५.२०१६ पासून Rat आहे. या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार वेळोवेळी अन्य अधिका-यांकडे 


सोपविण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. २ अन्वये सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दि. ०१.०३.२०१८ पासून 


श्री. ह.कि.यादव, पर्यवेक्षक यांच्याकडे पुढील आदेझ्ापर्यंत सोपविण्यात आला आहे. 


संदर्भ ३ मधील भाषा संचालनालयाच्या पत्रास अनुसरुन सदर पदाच्या अतिरिक्त कार्यभारास 


दोन वर्षांचा कालावधी दि.२६.०५.२०१८ रोजी संपत असल्याने संदर्भ (१ प्रमाणे दि. २७.०५.२०१८ पासून 


पुढे दि. २६.११.२०१८ किंवा सदर पद भरले जाईल यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत सदर सहायक 


भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढे सुरु ठेवण्यास या आदेशाद्वारे 


शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः भाअका-२०१८/प्र.क्र.३२/आस्था-२ 


सदर अतिरिक्त कार्यभाराच्या मुदतीत वित्त विभागाच्या निदेशानुसार सहायक भाषा संचालक 


(अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूची / निवडसूची विषयक कामे त्वरित निकाली काढून 


सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या पदावरील पदोन्नती संदर्भात कार्यवाही लवकरात 


लवकर निकाली काढण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात. 


ही मंजूरी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३६५/२०१८, दि. ११.०४.२०१८ 


व वित्त विभागाच्या क्र. २०८/१८/सेवा-३, दि. ११.०५.२०१८ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार देण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५२११५०३१६४७३३ असा आहे. हा शासन 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed 


M. P. by M. P. 


Kudtarkar 


Kudtarkar bate: 2018.05.22 
10:54:37 +05'30' 


(मं. प. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४) सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
) 
) 
) 


संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई Yoo ०५१. 
श्री. arf aed, पर्यवेक्षक, भाषा संचाळनालय, मुंबई. 
निवड नस्ती /आस्था -२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


